सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
नागपूर या कार्यालयाकरिता शिपाई (गट-ड) संवर्गात ६ 
काल्पनिक पदे निर्माण करुन भरण्यास, त्याचप्रमाणे 
लघुलेखक निम्नश्रेणी (इंग्रजी) संवर्गातील १ रिक्‍त पद व 
लघुटंकलेखक संवर्गातील १ रिक्त पद अशी २ पदे 
नियमित स्वरुपात भरण्यास मंजुरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सवना-१९१७/प्र.क्र.१२३/१७/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२, 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 9) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-१००६/६०१/प्र.क्र.९५/का.८, 

दि.१५.०२.२००७ (आकृतीबंधाबाबत) 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, 
दि.९.६.२०१७ (आकृतीबंध निश्चितीसाठी उपसमितीचे गठन) 

३) सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांचे क्र.जीपीएन-१०१५/प्र.क्र.४४/२०१७ 
(नं.१२३१/२०१८), दि.३०.०५.२०१८ चे पत्र. 

४ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/ 
वित्तीय सुधारणा-१, दि.२.१२.२०१३ 


प्रस्तावना :- 

विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई या प्रशासनिक विभागाच्या अधिपत्याखालील सरकारी वकील 
कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर या कार्यालयासाठी उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मधील अ.क्र.६ नुसार विविध संवर्गातील एकूण ७० पदांचा आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयानुसार शिपाई संवर्गात एकुण १५ पदे मंजूर असुन, त्यापैकी ६ पदे 
रिक्‍त आहेत. याबाबत अ.क्र.३ येथील दि.३०.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये उक्त कार्यालयाने शिपायांची ६ पदे 
भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला होता. तसेच, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (इंग्रजी) या संवर्गातील 
मंजूर ८ पदांपैकी रिक्‍त असलेले १ पद आणि लघुटंकलेखक संवर्गातील मंजुर व रिक्‍त असलेले १ पद 
भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला होता. 
२. सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर हे कार्यालय मा. उच्च न्यायालयाच्या 
कामकाजाशी संलग्न असल्याने, कामकाजाची संवेदनशीलता विचारात घेता रिक्त पदांमुळे कार्यालयाच्या 
कामकाजावर होणारा विपरित परिणाम टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून, शिपाई संवर्गातील ६ रिक्‍त पदे, 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (इंग्रजी) संवर्गातील १ रिक्‍त पद आणि लघुटंकलेखक संवर्गातील १ रिक्‍त पद अशी 
एकूण ८ रिक्‍त पदे भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

रिक्‍त पदे भरण्यास मान्यता देण्यासंदर्भातील प्रस्तावांची छाननी करण्यासंदर्भात उक्त अ.क्र.२ मध्ये 
नमूद शासन निर्णयान्वये अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय), वित्त विभाग 
यांच्या सहभागाने गठीत करण्यात आलेल्या उप समितीने दि.०१.११.२०१८ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत 


शासन निर्णय क्रमांकः सवना-१९१७/प्र.क्र.१२३/१७/का.८ 


दिलेल्या मान्यतेनुसार, सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर या कार्यालयासाठी 


शिपाई संवर्गात ६ पदे बाहययंत्रणेद्दारे भरण्याकरिता ६ काल्पनिक पदे (खाली दर्शविलेल्या तपश्ीलानुसार) 


निर्माण करुन ती बाहययंत्रणेद्वारे भरण्यास त्याचप्रमाणे, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (इंग्रजी) संवर्गातील १ आणि 


लघुटंकलेखक संवर्गातील १ याप्रमाणे एकूण २ पदे नियमित स्वरुपात भरण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 
कार्यालयाचे नांव| उप समितीने मान्यता पदनाम मंजूर वेतनश्रेणी/मानधन शेरा 
दिलेली पदे पदे 
सरकारी वकील, |) नियमित स्वरुपातील | १) लघुलेखक | रु.९३००/- - रु.३४,८००/- | सदर पद क्र.सवअ- 
मुंबई उच्च| पदे-०२ (निम्नश्रेणी) (ग्रे.पे.रु.४,४००/-) १३१६/प्र.क्र.१२५/ 
न्यायालय, नागपूर (इंग्रजी) १६/का.८, 
खंडपीठ दि.३१.५.२०१९ 
रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये श्रीमती 
लांजेवार यांच्या 
बदलीने भरण्यात 
आले आहे. त्यामुळे 
सदर पद रिक्‍त 
नाही. 
२ लघुटंकलेखक ; रु.५२००/- - रु.२०२००/- | सदर पद 
(ग्रे.पे.रु.२४००/-) भरण्याबाबतची 
कार्यवाही सरकारी 
वकील कार्यालय, 
उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर 
यांनी करावी. 
॥) काल्पनिक पदे-०६ | 3) शिपाई ०६ | वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि- 
(बाहययंत्रणेद्वारे २०१३/प्र.क्र.११२/१३/वित्तीय सुधारणा-१, 
सेवा उपलब्ध करणे) दि.०२.१२.२०१३ मधीळ अ.क्र३ नुसार 
बाहययंत्रणेद्वारे पदे भरण्याबाबत वित्त विभागाने 
शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचे 
पालन करुन, बाहययंत्रणेद्वारे सदर पदे 
भरण्यासंदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
एकुण : ८ पदे ०८ 


२. नियमित पदांसाठीचा खर्च "वेतन" या उदिष्टाखाळील मंजूर अनुदानातून करण्यात यावा. तर 


काल्पनिक पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत), ११४ (००) (०१), विधी 


सल्लागार व समुपदेश्ी (हहर अधिकारी), १३ कार्यालयीन खर्च " (संकेतांक क्रमांक २०१४ ०२९९) या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या-त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सवना-१९१७/प्र.क्र.१२३/१७/का.८ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन पत्र क्र.पदनि-२०१८/प्र.क्र.१०६/आपुक, दि.११.१२.२०१८ 
अन्वये उप समितीने दिलेल्या मान्यतेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या बैठकीच्या कार्यवृत्तातील नमूद 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१९१७००३८५९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shweta Shrikrishna Si 


Shweta Shrikrishna sessment 


‘Mah: 
142e7eBa 1 e79d29964 1a8dd9af497a4987 7ed8ad 
f450732d337966b34, 
Sawa nt erialNumber=0a9b2187e527bdef2e336ceOdcbf5940891b24b 
7bc13811ba26aclede1c2f1c6, cn=Shw' 
Date: 2019.08.19 17:12:01 +05'30' 


(श्वेता सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
२) प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
३) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
४) सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७ सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर. 
८) सरकारी वकील कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर. 
९) वित्त विभाग (व्यय-५/आपुक/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई. 
०) निवडनस्ती/का.८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


